महाराष्ट्र शासन 


कृषि, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 


मंत्रालय विस्तार,मादाम कामा मार्ग, दालन क्र. ५१८, 


हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई- ४०० ०३२. 


दूरध्वनी क्र ०२२-२२८४५१३२ 
Email ID - d.shedmekhe @nic.in 


क्रमांक : क्र. पसंप्र-२०२१/प्र.क्र.१३८/पदुम-१ 
शासन आदेशा :- 


दिनांक : ०९.०८.२०२१ 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनिमयन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना 


होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मधील ४(१) ४(२) व ४(३) तसेच सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय दि.२९.०७.२०२१ मधील तरतुदीनुसार सक्षम प्राधिका-याच्या मान्यतेने पशुसंवर्धन 
विभागातील पशुधन विकास अधिकारी, गट-अ या संवर्गातील खालील कार्यरत अधिकाऱ्यांच्या (मुंबई 
विभाग) (सर्वसाधारण बदल्या-२०२१) प्रशासकीय कारणास्तव बदल्या करण्यात येत असून, 


विवरणपत्रातील त्यांच्या नावांसमोर स्तंभ क्र.३ मध्ये दर्शविलेल्या नमूद ठिकाणी त्यांची बदलीने 


पदस्थापना करण्यात येत आहे. 
अ. | अधिका-यांचे नांव व सध्याच्या पदस्थापनेचे बदलीनंतर पदस्थापनेचे ठिकाण 
क्र ठिकाण 
Lai 2 3 
lan डॉ.रामदास सावळेराम जायभाये, पविअ , पवैद | पविअ, पवैद श्रेणी १ गुहागर ता. गुहागर जि. रत्नागिरी 
श्रेणी १मंडणगड, ता. मंडणगड, जि. रत्नागिरी । या रिक्‍त पदावर 
२. | डॉ. अभिजित भगवान कसालकर, पशुधन पविअ, पवैद श्रेणी १ संगमेश्वर ता संगमेश्वर जि रत्नागिरी 
विकास अधिकारी, (वि) पंचायत समिती रत्नागिरी | या रिक्‍त पदावर 
३. | डॉ. आदिती अभिजित कसालकर, पविअ, पवैद | पविअ, तालपसचि देवरुख ता संगमेश्वर जि. रत्नागिरी 
श्रेणी १कोतवडे ता. जि.रत्नागिरी या रिक्‍त पदावर 
४. | Safer भिकाजी कानसे, पविअ, पवेद श्रेणी १ | पविअ, जिपसचि विपळूण जि. रत्नागिरी या रिक्‍त 
मांलगुंड ता. जि. रत्नागिरी पदावर 
५. | डा. संदीप शिवाजीराव शिदे, पविअ , पशुवधगृह | पविअ, पक्युवधगृह, कल्याण, जि. ठाणे (डॉ. सुभाष 
देवनार, मुंबई जाधव यांच्या प्रतिनियुक्तीने रिक्‍त झालेल्या पदावर) 
६. | डॉ. सोमनाथ रामचंद्र ननवरे, पविअ, (विस्तार) | पविअ, पश्ञुवधगृह देवनार, मुंबई (डॉ. शिदे यांच्या 
पं. स. पनवेल, जि.रायगड बदलीने रिक्‍त होणा-या पदावर) 
७. | डॉ.एस.एस. जितुरकर ,पविअ, प्रादेशिक पविअ, कुक्कुट प्रकल्प पेण, जि. रायगड या रिक्‍त 
सहआयुक्त पशुसंवर्धन मुंबई पदावर 


शासन आदेश क्रमांकः पसंप्र -२०२१/प्र.क्र.१३८/पदुम-१ 


८. | डॉ. अ. आर. रजपूत, पविअ , पवेद श्रेणी १ 
माथेरान ता.कर्जत, जि. रायगड 


पविअ, जिपसचि भिवंडी जि. ठाणे (डॉ. पानसरे यांच्या 
बदलीने रिक्‍त होणा-या पदावर) 


९. । तेजश्विनी गजानन साठे, पविअ, पवैद श्रेणी १ 
दाभाड ता.मिवंडी, जि. रायगड 


पविअ, पवैद श्रे.१ तळवेली, ता. अंबरनाथ, जि. ठाणे या 
Rad पदावर 


hia डॉ. सिमा मुखराम पारधी, पविअ , पवैद श्रेणी १ 
शिगाव ता. पालघर, जि. पालघर 


पविअ, पवैद श्रेणी १ आगाशी ता वसई जि. पालघर या 
Rad पदावर 


गि १. | डॉ. एस. एस. माने, पविअ , पश्युवधगृह देवनार, 
मुंबई 


पविअ, गुणनियंत्रण प्रयोगशाळा, मुंबई (डॉ. महेश 
कुलकर्णी यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या पदावर) 


१२. | डॉ. किसन महादू देशमुख, पविअ पं.स. विस्तार 
कर्जत, जि.रायगड 


पविअ, पवैद श्रेणी १ घोटी ता इगतपुरी जि. नाशिक या 
रिक्‍त पदावर 


१३. | डॉ. श्रीम. एस. बी. अहेन्थम, पविअ , पवैद 
कासारभाट ता.पनवेल, जि. रायगड 


पविअ, पवैद श्रे.१ sae, ता. श्रीवर्धन जि. रायगड या 
रिक्‍त पदावर 


१४. | डा. ए. एस. आहेर, पविअ, पवैद श्रेणी१, जोहे 
ता.पेण, जि. रायगड 


पविअ, पवेद श्रे.१ डेहणे, ता. खेड जि.पुणे या रिक्‍त 
पदावर 


१५. | SI. मधुवंती विजयकुमार महाजन, पविअ , 
फिपवैद तलासरी, ता. तलासरी, जि.पाळघर 


पविअ, पवैद श्रे.१ मोखाडा ता. मोखाडा जि. पालघर या 
Rad पदावर 


१६. | डॉ. शिल्पा माधव काटकर, पविअ ,पवैद श्रेणी ,१ 
किरमिरा, ता .जि..पालघर 


पविअ, पवैद श्रेणी १ निंबवली ता. कल्याण जि. ठाणे या 
रिक्‍त पदावर 


१७. | डॉ.मंदार किसन पटेल, पविअ, पवैद रोहा, 
ता.रोहा, जि. रायगड 


पविअ, पवैद श्रेणी १ वेवजी ता. तलासरी जि. पालघर या 
Rad पदावर 


१८. | डॉ.मिलिद मोहन जाधव, पविअ (वि.) पं. स. 
पोलादपूर, ता.पोलादपूर, जि. रायगड 


पविअ, पवैद श्रेणी १ तळा ता. तळा जि. रायगड या रिक्‍त 
पदावर 


१९. | डॉ. अंशुमन सिताराम कारले, पविअ , पवैद 
विक्रमगड, ता. विक्रमगड, जि.पालघर 


पविअ, पवैद श्रेणी १ तलवाडा ता. विक्रमगड जि. 
पालघर या रिक्‍त पदावर 


२०. | डॉ.विनयकुमार पंढरीनाथ पानसरे, पविअ , 
जिपवैसचि, भिवंडी, ता.भिवंडी, जि.ठाणे 


पविअ, तालपसचि कल्याण जि. ठाणे या Rad पदावर 


२१. | धर्मराज पुरुषोत्तम रायबोले, पविअ, पं.स. 
अंबरनाथ, ता. अंबरनाथ, जि. ठाणे 


पविअ, पवैद श्रेणी १ साकडबाव ता डाहापूर जि. ठाणे या 
रिक्‍त पदावर 


२२. | डॉ.सरोजिनी शशांक कांबळे, पविअ , 
ता.ळल.प.स.चि. वाडा, जि.पाळघर 


पविअ, पवैद श्रेणी १ चाणे, ता. शहापूर, जि. ठाणे या 
रिक्‍त पदावर 


२३. | डॉ. करुणा महादेव डोगरदिवे, पविअ, विस्तार 
पं.स. वाडा, जि. पालघर 


पविअ, पवैद श्रेणी १ ससून नवघर ता. वसई जि. पालघर 
या रिक्‍त पदावर 


२४. | डॉ. प्रशांत विश्वनाथ वडके, पविअ, पवैद 
तलासरी ता. तलासरी, जि. पालघर 


पविअ, जिपसचि पालघर जि. पालघर या रिक्‍त पदावर 


२५. | डॉ. हिराकांत पांडुरंग विशे 
पविअ, पवैद आगरवाडी ता. पालघर, जि. 
पालघर 


पविअ, पवैद श्रे.१ जव्हार, ता. जव्हार, जि. पालघर या 
Rad पदावर 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः पसंप्र -२०२१/प्र.क्र.१३८/पदुम-१ 


२६. | डॉ. विनित जयराम गोदके, पविअ, पवैद सोनाळे | पविअ, ता.ल.प.स.चि. वाडा, जि.पालघर (डॉ. कांबळे 
ता. वाडा, जि. पालघर यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या पदावर) 

२७. | डॉ.रुपाली देवजी ढोगे, पविअ , पवैद श्रेणी १ पविअ, पवैद श्रेणी १ कामाली ता. पेण जि. रायगड या 
पोयनाड, ता. अलिबाग, जि.रायगड रिक्‍त पदावर 

२८. | डॉ.अश्विनी आपसिग पावरा, पविअ, पं.स. पविअ, पश्युवध गृह देवनार मुंबई (डॉ. माने यांच्या 
शहापुर, ता. शहापूर, जि. ठाणे बदलीने रिक्‍त होणा-या पदावर) 

२९. | डॉ. मृणाल जगन वरठी, पविअ ,ताळपसचि पविअ, तालपसचि सावंतवाडी जि. सिंधुदुर्ग या Rat 
वेंगुर्ला, ता. वेंगुर्ला, जि. सिंधुदुर्ग पदावर 

30, | डॉ. महेश वेणुदासराव कुलकर्णी, पविअ, | पविअ, प्रादेशिक wpa सहआयुक्त कार्यालय 
उपआयुक्त पशुसंवर्धन गुणंनियंत्रण प्रयोगशाळा | गोरगांव, मुंबई (डॉ. जितूरकर यांच्या बदलीने Rat 
गोरेगांव, मुंबई होणा-या पदावर) 


२. उपरोक्त तक्त्यातील बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी सदर बदली आदेशा प्राप्त होताच 
बदलीने दर्शविलेल्या ठिकाणी तात्काळ हजर व्हावे व संबंधित कार्यालय प्रमुखांनी त्यांना तात्काळ 
कार्यमुक्त करावे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी बदलीच्या पदावर हजर झाल्यानंतर तात्काळ कार्यभार 
हस्तांतरण प्रमाणपत्रासह त्यांचा रुजू अहवाल आयुक्‍्त,पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांच्यामार्फत विहित मार्गाने शासनास न चुकता विनाविलंब सादर करावा. 


३. उपरोक्त तक्त्यातील अ.क्र.१,२,३ व ४ येथील अधिका-यांचे सर्वसाधारण बदली-२०२० चे 
आदेश अधिक्रमित करण्यात येत असून सदर अधिका-यांना उपरोक्त तक्त्यात दर्शविलेल्या 
पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होण्यासाठी तात्काळ कार्यमुक्‍त करण्यात यावे. 


४. आयुक्त, पश्नुसंवर्धन, पुणे यांना कळविण्यात येते की, विहीत कालावधीत संबंधित अधिकारी 
बदलीच्या ठिकाणी रूजू न झाल्यास अथवा त्यांना कार्यालय प्रमुखांनी कार्यमुक्‍्त/रुजू करण्याची 
कार्यवाही तात्काळ न केल्यास त्यांच्याविरुध्द शिस्तभंगाची कार्यवाही प्रस्तावित करावी व तसा 
अहवाल शासनास तात्काळ सादर करावा. तसेच याबाबतच्या कार्यवाहीचा अहवाल 
d.shedmekhe@nic.in या इ-मेल वर सादर करावा, ही विनंती. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः TAH -२०२१/प्र.क्र.१३८/पदुम-१ 


वि 


सदर झासन seat महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक २०२१०८०९११२७४९४३०१ असा 


आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Dilip JAIRAM Shedmekhe 
}6977859e2ada92f034598ccObc8511f0527d 
}E4EC99B0801FF1E3C04, 


sie ण OVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
| | p o URE AND ADF DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st: 
2! 
a , 
Pp: C137D7D21555448! a 
h e mM e h e s 72FFDB1EF7B928B7C0A641BD1C8EF4B36A 
१69810; 127 1 888A24F 98 
Date: 20: 


2479803, cn=Dilip JAIRAM Shedmekhe 
3 +05'30" 


(दि. ज. शोडमेखे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा. मंत्री (प्नुसंवर्धन) यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
मा. राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
मा. प्रधान सचिव (पदुम) यांचे स्वीय सहायक , मंत्रालय, मुंबई-३२. 

आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व जिल्हा परिषद. 


सहआयुक्त WII (मुख्यालय) पशुसंवर्धन आयुक्‍ताळय, औंध, पुणे 


७. प्रादेशिक पशुसंवर्धन सहआयुक्त, 


> 
र्‌. 


मुंबई/नाशिक/नागपूर/पुणे/लातूर/औरंगाबाद/अमरावती. 
सहआयुक्त पशुसंवर्धन, रोग अन्वेषण विभाग, पुणे. 
सहआयुक्त पशुसंवर्धन, waders जेव पदार्थ निर्मिती संस्था, पुणे. 


१०.जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त, सर्व जिल्हे. 

११.जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व जिल्हे. 
१२.महाळेखापाल-१/२, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा) मुंबई/नागपूर. 
१३.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१४.अधिदान व लेखा अधिकारी, वांद्रे, मुंबई 

१५.सर्व संबंधित अधिकारी (व्दारा -आयुक्‍्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे) 
१६.कार्यासन पदुम-१ (निवड नस्ती). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


